वर्ष ८ , अंक ४२ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ , शके १ ९ ४४ 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०२२ . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ४५३५ / २०२२. – श्री . ए . एस . साटोटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगाव यांचा दिनांक ६ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक 
८ सप्टेंबर २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक ४ सप्टेंबर २०२२ , दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ व पुढील दिनांक ९ सप्टेंबर 
२०२२ , दिनांक १० सप्टेंबर २०२२ व दिनांक ११ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ३ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या का . वे . पुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्यांच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . ए . एस . साटोटे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगाव म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 

आहे . 


[ पृष्ठे २४ किंमत रुपये : १४.०० 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . ए . एस . साटोटे हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . ए . एस . साटोटे हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . जी . सी . फुलझळके , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , माणगाव यांजकडे राहील . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ शके १ ९ ४४ 

- 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 

— 

क्रमांक रा.अ. / ४५३६ / २०२२. – श्रीमती पी . एस . आपटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर कर्जत यांचा दिनांक ६ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक 
८ सप्टेंबर २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक ४ सप्टेंबर २०२२ व दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ व पुढील दिनांक ९ सप्टेंबर 
२०२२ , दिनांक १० सप्टेंबर २०२२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ३ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे का . वे . नंतरपासून ते 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे का . वे . पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती पी . एस . आपटे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती पी . एस . आपटे हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्रीमती पी . एस . आपटे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . आर . शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०२२ . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
जिल्हा न्यायाधीश , 

प्रमुख 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 

ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ शके १ ९ ४४ 

- 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ४५३७ / २०२२. – श्री . ए . ए . शिंदे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक ६ सप्टेंबर २०२२ 
ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक ४ सप्टेंबर २०२२ व दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ व पुढील दिनांक 
९ सप्टेंबर २०२२ , दिनांक १० सप्टेंबर २०२२ , व दिनांक ११ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ३ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे का . वे . 
नंतरपासून ते दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे का . वे . पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्री . ए . ए . शिंदे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 


रायगड - अलिबाग , 

दिनांक ३ सप्टेंबर २०२२ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . ए . ए . शिंदे , हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . ए . ए . शिंदे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


३ 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २ सप्टेंबर २०२२ . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ अ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ४५१० / २०२२ . – श्रीमती आर . एन . मुजावर , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर पेण यांची दिनांक ६ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक 
८ सप्टेंबर २०२२ अशी तीन दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक ४ सप्टेंबर २०२२ व दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ रोजीची सुट्टी व दिनांक ९ सप्टेंबर 
२०२२ , दिनांक १० सप्टेंबर २०२२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ३ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे का . वे . नंतर पासून ते 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे का . वे . पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

३ 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती आर . एन . मुजावर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पेण म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 

आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती आर . एन . मुजावर ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पेण , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 
श्रीमती आर . एन . मुजावर , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


x 


अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ४५०७ / २०२२. – श्री . पी . सी . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , पेण यांची दिनांक २ सप्टेंबर २०२२ व दिनांक 
३ सप्टेंबर २०२२ अशी एकूण ०२ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ व दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ रोजीची सुट्टी व पुढील दिनांक 
४ सप्टेंबर २०२२ व दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या का . वे . नंतर पासून ते दिनांक 
६ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या का . वे . पुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 

ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ शके १ ९ ४४ 

- 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 


श्री . पी . सी . देशपांडे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पेण म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . पी . सी . देशपांडे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . पी . सी . देशपांडे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ , दिनांक ४ सप्टेंबर २०२२ व दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी त्यांचे कार्यालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी 
आदेशाप्रमाणे श्री . एस . ए . मुळीक , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर अलिबाग यांचेकडे राहील . 


दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक ३ सप्टेंबर २०२२ रोजी त्यांचे कार्यालयाचा कार्यभार श्रीमती आर . एन . मुजावर , दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर पेण यांचेकडे राहील . 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ४५०६ / २०२२. 

श्री . एस . एस . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड यांची दिनांक ६ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक 
८ सप्टेंबर २०२२ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक ४ सप्टेंबर २०२२ व दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे रविवार व गौरी विसर्जनच्या 
सुट्टीस व पुढील दिनांक ९ सप्टेंबर २०२२ , दिनांक १० सप्टेंबर २०२२ व दिनांक ११ सप्टेंबर २०२२ रोजीची अनंत चतुर्थदशी व दुसरा शनिवार 
रविवारच्या सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


रायगड - अलिबाग , 

दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


- 


श्री . एस . एस . पाटील यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड , म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एस . एस . पाटील हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . एस . एस . पाटील हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 

ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ शके १ ९ ४४ 

- 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ४५० ९ / २०२२ . – श्री . टी . एम . जहागीरदार , अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव यांची 
दिनांक २० जून २०२२ ते २४ जून २०२२ रोजीची पाच दिवसाची अर्जित रजा , मागील दिनांक १ ९ जून २०२२ रोजीच्या सुट्टीस जोडून , व पुढील दिनांक 
२५ जून २०२२ व दिनांक २६ जून २०२२ रोजीच्या चौथा शनिवार रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १८ जून २०२२ रोजीच्या का . वे . नं . पासून 
ते दिनांक २७ जून २०२२ रोजीच्या का . वे . पुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्याची व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्री . टी . एम . जहागीरदार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यावर त्यांची अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव 
म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . टी . एम . जहागीरदार , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहीले असते . 


श्री . टी . एम . जहागीरदार , अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्यांच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ४५११ / २०२२ . – श्रीमती . ए . व्ही . मोहिते , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अलिबाग 
यांची दिनांक २३ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ अशी ०४ दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक २७ ऑगस्ट २०२२ व दिनांक २८ 
ऑगस्ट २०२२ रोजीचे चौथा शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्रीमती ए.व्ही . मोहिते यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती ए . व्ही . मोहिते ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 
श्रीमती ए . व्ही . मोहिते ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता . 


रायगड - अलिबाग , 

दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग . 


६ 


अधिसूचना 

—_ 

क्रमांक रा.अ. / ४४८६ / २०२२. – श्री . टी . एम . जहागीरदार , अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव यांची 
दिनांक २५ जून २०२२ ते दिनांक २८ जून २०२२ रोजीची चार दिवसाची अर्जित रजा , मागील दिनांक २० जून २०२२ ते दिनांक २४ जून २०२२ रोजीच्या 
अर्जित रजेस जोडून तसेच दिनांक २ ९ जून २०२२ रोजीच्या का . वे . पुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 

ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ शके १ ९ ४४ 

- 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . टी . एम . जहागीरदार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यावर त्यांची अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव 
म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . टी . एम . जहागीरदार , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


श्री . टी . एम . जहागीरदार , अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे होता . 


रायगड - अलिबाग , 

दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 

- 

- 


अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ४४८५ / २०२२. – श्री . टी . एम . जहागीरदार , अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव यांची 
दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ व ३० ऑगस्ट २०२२ अशी दोन दिवसाची अर्जित रजा , मागील दिनांक २७ ऑगस्ट २०२२ व दिनांक २८ ऑगस्ट २०२२ 
रोजीच्या सुट्टीस व पुढील दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ व दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे 
का.वे.नंतरपासून ते दिनांक ०२ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या का . वे . पुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्याची व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


रायगड - अलिबाग , 

दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ . 


श्री . टी . एम . जहागीरदार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यावर त्यांची अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव 
म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . टी . एम . जहागीरदार , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 

श्री . टी . एम . जहागीरदार , अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्यांच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 

ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ शके १ ९ ४४ 

- 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ४४८४ / २०२२. – श्री . टी . एम . जहागीरदार , अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव यांची 
दिनांक २० ऑगस्ट २०२२ ते २२ ऑगस्ट २०२२ अशी तीन दिवसाची अर्जित रजा , मागील दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे गोपाळकाळाच्या सुट्टीस 
जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्री . टी . एम . जहागीरदार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यावर त्यांची अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव 
म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


७ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . टी . एम . जहागीरदार , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहीले असते . 


श्री . टी . एम . जहागीरदार , अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्यांच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे होता . 


रायगड - अलिबाग , 

दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 

ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ शके १ ९ ४४ 

- 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ४४८३ / २०२२. – श्रीमती एस . आर . पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांचा दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ 
ते दिनांक ३ सप्टेंबर २०२२ अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक ४ सप्टेंबर २०२२ व दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे सुट्टीस जोडून 
तसेच दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ चे का . वे . नंतरपासून ते दिनांक ६ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे का . वे पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . आर . पाटील यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . आर . पाटील हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्रीमती एस . आर . पाटील , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ , २ सप्टेंबर २०२२ , दिनांक ३ सप्टेंबर २०२२ व दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ ( रिमांड ड्युटी ) रोजी त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्री . ए . ए . पांडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर पनवेल यांच्याकडे राहील . 


दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एस . मुजावर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर पनवेल 
यांच्याकडे राहील . 

दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . डी . एम . वाघमारे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांच्याकडे 

राहील . 


दिनांक ४ सप्टेंबर २०२२ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार एन . आर . इंदलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांच्याकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 

दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 

ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ शके १ ९ ४४ 

- 

पोलीस उपायुक्त शहर , वाहतूक शाखा , ठाणे यांजकडून 


संदर्भ : ( १ ) OW / DCP TRAFFIC 


९ 


THANE / CP - THANE / NOTIFICATION / 66 / 2018 , १० सप्टेंबर २०१८ . 


आदेश 

क्रमांक पोउपा / शवाशा / प्रशा -१ / ७७ / सन २०२२ – ज्याअर्थी , ठाणे शहर वाहतूक विभागाचे कार्यक्षेत्रात दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ ते 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत गणेशोत्सव हा सण साजरा होणार असून गणेशमुर्ती विसर्जनाचे दिवशी दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ रोजी दिड 
दिवसांचे गणपती विसर्जन , दिनांक ४ सप्टेंबर २०२२ व दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी गौरी गणपती विसर्जन , दिनांक ६ सप्टेंबर २०२२ रोजी सात 
दिवसांचे गणपती विसर्जन आणि दिनांक ९ सप्टेंबर २०२२ रोजी अनंत चतुर्दशी या कालावधीत गणेशमुर्ती विसर्जन व मिरवणूकांचे मोठया प्रमाणात 
आयोजन करण्यात येते . सदर सणानिमित्त जनसमुदाय रस्त्यावर असतो ; 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाकडून कोरोना रोगाच्या प्रादुर्भावाचे वेळी लावण्यात आलेले निर्बंध हटविण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणात जनसमुदाय 
गणेश विसर्जन व मिरवणुकांमध्ये सामील होणार आहे . जड अवजड वाहतूक सुरू ठेवण्यात आली त्यादरम्यान गणेशमूर्ती स्थापना किंवा विसर्जन 
होण्यापूर्वी काही अप्रिय घटना घडू शकते ; 


ज्याअर्थी , ठाणे शहर वाहतूक विभागातून तीन राष्ट्रीय महामार्ग व एक राज्य महामार्ग मार्गस्थ होत आहेत . नमूद महामार्गावरून बाहेरील 
राज्यांमध्ये जाणा - या व बाहेरील राज्यांतून येणा - या वाहनांची वाहतूक सुरू असते . जड अवजड वाहनांमुळे ठाणे शहर वाहतूक विभागाच्या 
कार्यक्षेत्रामध्ये गणेशोत्सव दरम्यान वाहतूक कोंडी होईल . त्याअनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून ठाणे शहर वाहतूक विभागातील अंतर्गत 
मार्गांवर जड - अवजड वाहनांना प्रवेश बंदीबाबत आदेश काढणे आवश्यक असले बाबत माझी खात्री झालेली आहे . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ 


त्याअर्थी , मी जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , महाराष्ट्र शासन , गृह विभाग क्रमांक एम . व्ही.ए. ११६ / सीआर / ३७ / टीआर , दिनांक 
२७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार वाहन कायदा कलम ११५ , ११६ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून यापुर्वीचे 
अधिसुचना क्र . OW / DCP TRAFFIC THANE / CP - THANE / NOTIFICATION / 66 / 2018 , १० सप्टेंबर २०१८ मध्ये 
खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे . 


प्रवेश बंद - सर्व प्रकारच्या जड - अवजड मालवाहतूक करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे सर्व शहरांचे 
मार्गावरून मार्गस्थ होण्यास गणपती विसर्जन मिरवणुक दिवशी दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ , ४ सप्टेंबर २०२२ , ५ सप्टेंबर २०२२ , ६ सप्टेंबर २०२२ व 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०२२ रोजी सकाळी ०६:०० ते गणेश मूर्ती विसर्जन मिरवणूक संपेपर्यंत प्रवेश बंद राहील . तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ ते 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत गणपती विसर्जन दिवस सोडून इतर दिवशी जड अवजड वाहनांना रात्रौ २२:०० ते सकाळी ०६:०० 
वाजेपावेतो वाहतुकीस मुभा देण्यात येत आहे . 


जय जीत सिंह , 
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ शके १ ९ ४४ 

पोलीस उप आयुक्त कार्यालय , विशेष शाखा , ठाणे शहर यांजकडून 
मनाई आदेश 

क्रमांक वि.शा. / एम . आय . डी . सी . / मनाई आदेश / ३६८५ / २०२२. – ज्याअर्थी , उल्हासनगर महानगरपालिका विरुद्ध वनशक्ती चॅरिटेबल ट्रस्ट 
यांच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल सिव्हील अपिल क्र . १०५८२/२०१७ सुनावणीमध्ये आदेशित केल्याप्रमाणे मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन यांचे 
अध्यक्षतेखाली दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती . बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने मुख्य सचिव , 
महाराष्ट्र शासन यांनी दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे . 


१० 


२. ज्याअर्थी , मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दा क्र . ३ मधील उपमुद्दा क्र . ८ मध्ये 
नमूद प्रमाणे सर्व औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८:०० ते सकाळी ०६:०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारचे टँकर वाहतूकीला त्वरीत बंदी घालण्याचे 
आश्वासित केले आहे . 


३. ज्याअर्थी , सर्व संबंधीत औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८:०० ते सकाळी ०६:०० या कालावधीत टँकरमधून धोकादायक केमिकल 
वाहून नेऊन ते रात्रीच्या वेळी नदीच्या पात्रात सोडले जातात , त्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होते . पाणी प्रदूषित झाल्याने लोकांचे आरोग्यास धोका निर्माण 
होतो आणि नदीतील जैवविविधतेवर परिणाम होतो . त्याअनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ 
अन्वये खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने डोंबिवली , अंबरनाथ , अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सर्व प्रकारचे टॅकर बंदीबाबत 
आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे . 


४. त्याअर्थी , मी , डॉ . सुधाकर पठारे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर आम्हांस पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांनी त्यांना , 
शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १ ९ ७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी , त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP / SB / 
ORDERS / 87 / 2022 , DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून डोंबिवली , अंबरनाथ , अतिरिक्त 
अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८:०० ते सकाळी ०६:०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारचे टँकर वाहतूकीला बंदी घालण्यात येत 
आहे . 


सदर मनाई आदेश दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी ००.०१ पासून दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी २४.०० वा . पर्यंत अंमलात राहील . 
डोंबिवली , अंबरनाथ , अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८:०० ते सकाळी ०६:०० वा . पर्यंत सर्व प्रकारचे 
टँकर वाहतूकीला बंदी राहील . 

५ . 

सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील . 

६ . 

संबंधितांना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा . पोलीस आयुक्त तसेच 
परिमंडळीय पो . उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे . 

७. सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी दिलेला आहे . 


डॉ . सुधाकर पठारे , 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ शके १ ९ ४४ 

पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर यांजकडून 
प्रतिबंधात्मक आदेश 

क्रमांक विशा / सुरक्षा शाखा / मनाई आदेश / ६ / २०२२ . – देशातील विविध ठिकाणी अतिरेकी / दहशतवादी , असामाजिक घटक यांनी रिमोटद्वारे 
नियंत्रीत होणाऱ्या ड्रोन अथवा हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या आहेत . प्राप्त परिस्थितीमध्ये ठाणे शहर पोलीस आयुक्तांच्या 
नियंत्रणाखाली असलेल्या भागात अतिरेकी / दहशतवादी , असामाजिक घटक हे पॅरा ग्लाइडर्स , रिमोटद्वारे कंट्रोल होणा - या ड्रोन अथवा मायक्रो लाईट 

एअरक्राफ्टचा वापर करुन हल्ला करु शकतात . 


२. ज्याअर्थी ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्यामुळे मानवी 
जीवनाच्या सुरक्षिततेला व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो . 


३. ज्याअर्थी ड्रोनद्वारे , हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे , पॅरा ग्लायडरद्वारे किंवा रिमोट नियंत्रित मानव विरहीत विमानाद्वारे हल्ला रोखण्यासाठी ठाणे शहर , 
पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत दहशतवादी / असामाजिक घटकांच्या कारवायांवर आळा घालणे आवश्यक आहे . तसेच ठाणे शहरात हे प्रकार 
रोखण्यासाठी तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 


११ 


४ . 

त्याअर्थी मी , डॉ . सुधाकर पठारे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर , आम्हांस पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांनी त्यांना , 
शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १ ९ ७४ चे अधिसुचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी , त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP / SB / 
ORDERS / 87 / 2022 , DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करुन पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस 
ठाण्याच्या हद्दीत रिमोटद्वारे कंट्रोल होणारे ड्रोन , नियंत्रीत हवाई क्षेपणास्त्र , पॅरा ग्लायडर्स किंवा मायको लाईट एअरक्राफ्ट यांच्या उड्डाण क्रियाकलापांना 
सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पुर्व परवानगी शिवाय ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक २१ सप्टेंबर २०२२ पासून ते दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०२२ 
रोजी मध्यरात्री पर्यंत ६० दिवसांच्या कालावधीमध्ये बंदी करीत आहे . परंतु रिमोट कंट्रोल मायको लाईट एअरक्राफ्ट ड्रोनद्वारे हवाई निगराणी करण्यास 
ठाणे शहर पोलिसांना परवानगी राहिल . 

सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहिल . 

संबंधितांना आदेशापुर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने , फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा . पोलीस आयुक्त तसेच 
परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

७. सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी दिलेला आहे . 


ठाणे , 

दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ अ 


डॉ . सुधाकर पठारे , 
पोलीस उप आयुक्त , 

विशेष शाखा , ठाणे शहर . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ शके १ ९ ४४ 

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 

No. CP / XI ( 6 ) / 2266 / ( 09 ) /2022.— WHEREAS , it is likely that terrorist / anti - national elements 
might make use of drones , remote controlled micro - light aircrafts , para - gliders in their attacks 
and thereby target VVIPs , endangering the life of public at large , destroy public property and 
cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ; 


2. WHEREAS it has become necessary that certain restrictions should be put on the 
activities of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable 
sabotages through such drones , remote controlled micro - light aircrafts . para - gliders , for which 
some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same . 


3. THEREFORE , I , Sanjay Latkar , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihanmumbai 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) , do hereby order that no flying activities of drone , remote 
controlled micro - light aircrafts , para - gliders , Para Motors , Hang gliders , Hot air balloons , Private 
Helicopters , etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate 
for the period of next 30 Days , i.e. from 12th September 2022 to 11th October 2022 except for 
aerial surveillance by Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy . Commissioner of 
Police ( Operations ) , Brihanmumbai . 


4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs . of 12th September 2022 till 24-00 
hrs . of 11th October 2022 unless withdrawn earlier . 


5. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 


6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices , 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal on the 10th day of the September , 2022 . 


SANJAY LATKAR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ शके १ ९ ४४ 

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


Order 

No. CP / XI ( 6 ) /A.P./701 ( 11 ) /2022.— WHEREAS , based on the information received from various 
sources , it is apprehended that there is likelihood of breach of peace and disturbance of public 
tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties . On that account , 
it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful 
assembly of five or more persons for prevention of breach of peace , disturbance to public 
tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or 
affray in the areas under the control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai ; 


NOW , THEREFORE , I Sanjay Latkar , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihan 
Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub - section ( 3 ) of section 37 read with 
sub section ( 2 ) of section 10 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) , do 
hereby prohibit , for the period commencing from 00-01 hours on 14th September 2022 and 
ending at 24-00 hours on 28th September 2022 throughout the City of Brihan Mumbai ; 


( i ) Any assembly of five or more persons , 

( ii ) Any procession of any persons and 


१३ 


( iii ) Any use of loudspeakers , amplifying instruments , musical band and bursting of crackers 
in any procession by the assembly . 


The prohibition contained in the order is exempted for : 

( a ) Marriage ceremony and matrimonial functions etc. 

( b ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places . 


( c ) Statutory meeting of companies , clubs , co - operative societies , other societies and 
associations . 


( d ) Social gathering and meeting of clubs , co - operative societies , other societies and 
associations to transact their normal business . 


( e ) Assemblies in or around Cinema houses , theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films , dramas or performances as the case may be . 


( f ) Assemblies in or around courts of law and offices of the Government and local bodies 
in discharge of Governmental or Semi - Governmental functions . 


( g ) Assemblies in or around schools , colleges and other educational institutions for 
academic activities . 


( h ) Assemblies in factories , shops and establishments for normal trade business and 
callings . 


( i ) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 
Commissioners of Police , Brihan Mumbai and their supervisory officers . 

Not withstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned . 
( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this 
Order may be imposed as if this order had not expired . 


I further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by 
affixing copies thereof , in conspicuous part of public places , courts , Govt . Offices and by 
proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through 
media of whatever form available . 

Given under my hand and seal on the 12th day of the September , 2022 . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ अ 


SANJAY LATKAR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ शके १ ९ ४४ 

पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांजकडून 


वाचा . 


( १ ) महाराष्ट्र शासन , कृषी , पशुसवंर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग यांचे अधिसूचना 
क्रमांक संकीर्ण २०२० / प्र.क्र . ५३ / पदुम -४ , दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ . 

८ 

आदेश 

क्रमांक पोआ / कक्ष ११ ( ६ ) / १४४ / ( प्रतिबंधात्मक आदेश ) १/२०२२ . – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र व इतर राज्यात लम्पी स्कीन या संसर्गजन्य 
रोगाचा जनावरांमध्ये प्रादुर्भाव झालेला आहे . प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंध व नियंत्रण 
अधिनियम , २०० ९ ( Prevention and control of Infection and Contagious Diseases in Animals act , 2009 ) 
मधील तरतुदीनुसार व फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ व मा . पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांचे दिनांक २३ फेब्रुवारी १ ९ ५ ९ चे 
आदेशानुसार , महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १ ९ ५१ कलम १० ( २ ) नुसार आम्हांस प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये , संपुर्ण बृहन्मुंबई जिल्ह्यास जनावरांमधील 
लम्पी स्कीन या रोगासाठी “ नियंत्रित क्षेत्र ” म्हणून घोषित करून खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे : 

66 


( १ ) लम्पी स्कीन रोगावर नियंत्रण , प्रतिबंधक व निर्मुलन करता येईल आणि ( गुरे व म्हशी ) आणि गोजातीय प्रजातींमधील इतर सर्व प्राणी 
यांना ज्या ठिकाणी ते पाळले जातात त्या ठिकाणांपासून उक्त नियंत्रण क्षेत्रातील किंवा क्षेत्राबाहेरील अन्य कोणत्याही ठिकाणी ने - आण करण्यास मनाई 
करीत आहे . 


( २ ) कोणत्याही व्यक्तीस उक्त बाधित गोजातीय प्रजातीचे जिवंत अथवा मृत प्राणी , कोणत्याही उक्त बाधित झालेल्या गोजातीय प्राण्यांच्या 
संर्पकात आलेली कोणत्याही प्रकारची वैरण , प्राण्यांच्या निवा - यासाठी असलेले गवत किंवा अन्य साहित्य आणि अशा प्राण्यांचे शव , कातडी किंवा 
कोणताही भाग किंवा अशा प्राण्यांपासून अन्य कोणतेही उत्पादन उक्त नियंत्रित क्षेत्रामधून ने - आण करण्यास मनाई करीत आहे . 

( ३ ) कोणत्याही गोजातीय प्रजातीच्या प्राण्यांचे बाजार भरवणे , जत्रा भरवणे , प्राण्यांचे प्रदर्शन आयोजित करणे यास मनाई राहील . 


( ४ ) उक्त नियंत्रित क्षेत्रामधील बाजारपेठेत , जत्रेत , प्रदर्शनामध्ये किंवा प्राण्यांच्या अन्य जमावामध्ये किंवा कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी 
उक्त बाधित झालेल्या गोजातीय प्रजातींच्या प्राण्यांना आणणे किंवा आणण्याचा प्रयत्न करण्यास मनाई राहील . 


( ५ ) सदरचे आदेश बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त यांचे स्थलसिमेत दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे ००-०१ वा ते दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ 
रोजी २४-०० वा . पर्यंत अंमलात राहतील . 


} 

( ६ ) सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता १८६० चे कलम १८८ व प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक 
रोगास प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम , २०० ९ नुसार कारवाईस पात्र राहील . 


( ७ ) सदरचे आदेश वैयक्तिकरित्या बजावणे शक्य नसल्याने एकतर्फी काढण्यात येत आहेत . सदरचे आदेश जनतेच्या माहितीसाठी सर्व 
पोलीस स्टेशन , सहायक पोलीस आयुक्त व परिमंडळीय उप आयुक्त यांचे कार्यालयांचे नोटीस बोर्डावर लावण्यात यावेत तसेच प्रसार माध्यमांद्वारे 
प्रसारीत करावेत . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी दिला आहे . 


संजय लाटकर , 

पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) 

पोलीस सह आयुक्त , ( का . व सु . ) 

बृहन्मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ शके १ ९ ४४ 

नगरविकास विभाग 


चौथा मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ . 

सूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 

१ ९ ६६ . 

क्रमांक टिपीएस -१८२० / ६८० / प्र.क्र .७४ / २० / नवि - १३.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बृहन्मुंबई महानगरपालिका , बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका क्षेत्रातील नियोजन प्राधिकरणे / विशेष नियोजन प्राधिकरणे / विकास प्राधिकरणे , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ , नैना , 
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट , हिल स्टेशन नगरपालिका , पर्यावरण , वन व हवामान बदल मंत्रालयाने अधिसूचित केलेली संवेदनशील क्षेत्रे 
व लोणावळा नगरपरिषद तसेच नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडको कार्यरत असलेले क्षेत्र , पिंपरी -चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण , मिहान , 
एमएडीसी , एमएसआरडीसी , ही नियोजन प्राधिकरणे वगळता उर्वरित सर्व नियोजन प्राधिकरणे व प्रादेशिक योजना क्षेत्रांकरीता लागु करावयाच्या 
एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीस ( युडीसीपीआर ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियमावली ” असा करण्यात आलेला 
आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आलेला आहे ) 
मधील तरतुदीनुसार , शासन अधिसूचना क्रमांक टिपीएस १८१८ / प्र.क्र .२३६ / १८ / वियो . व प्रायो . / कलम ३७ ( १ कक ) ( ग ) व कलम २० ( ४ ) / 
नवि- १३ , दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये मंजुरी दिली असून ती दिनांक ३ डिसेंबर २०२० पासून अंमलात आली आहे ; 


➖➖➖➖➖➖ 


१५ 


आणि ज्याअर्थी , शासनाने नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोचे क्षेत्र , पिंपरी -चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र , मल्टीमोडल 
इंटरनॅशनल हब एअरपोर्ट ( मिहान ) अधिसूचित क्षेत्र , विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लि . चे ( एमएडीसी ) 
शिर्डी विमानतळ अधिसूचित क्षेत्र आणि विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधिसूचित क्षेत्र , या 
क्षेत्रांना उक्त नियमावली लागू करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ कक ) व कलम २० ( ३ ) अन्वये अनुक्रमे सूचना क्र . टिपीएस 
१८१८ / प्र.क्र . २३६/१८ / कलम ३७ ( १ कक ) व कलम २० ( ३ ) / नवि- १३ , दिनांक २ डिसेंबर २०२० आणि सूचना क्र . टिपीएस -१८१८ / प्र.क्र . 
२३६ / २८ / कलम २० ( ३ ) / नवि- १३ , दिनांक २ डिसेंबर २०२० प्रसिद्ध केल्या असून कलम १५४ नुसार अनुक्रमे निर्णय क्र . टिपीएस -१८१८ / 
प्र.क्र . २३६ / २८ / कलम ३७ ( १ कक ) व कलम २० ( ३ ) / नवि- १३ , दिनांक २ डिसेंबर २०२० आणि निर्णय क्र . टिपीएस- १८१८ / प्र.क्र .२३६ / 
१८ / कलम २० ( ३ ) / नवि- १३ , दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये निदेश दिलेले आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियमावलीत पुणे महानगरपालिका क्षेत्राकरिता ट्रान्झिट ओरिएन्टेड डेव्हलपमेंट संबंधीची तरतुद ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख " उक्त तरतुद ” असा करण्यात आलेला आहे . ) प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे . 

66 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियमावलीत या सूचनेसोबतच्या परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उक्त तरतूद सुधारीत करणे आवश्यक 
आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त फेरबदल ” असा करण्यात आलेला आहे ) असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


आता त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ अअ ) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि तद्नुषंगिक शक्तींचा वापर करुन , 
उक्त 
फेरबदलावर जनतेकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी शासन ही सूचना प्रसिद्ध करीत आहे . उक्त फेरबदलावरील कोणत्याही सूचना / हरकती , 
ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत , संबंधित विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांचेकडे दाखल 
करता येतील . विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्राप्त सूचना / हरकतींवर सुनावणी देऊन आणि आवश्यकतेनुसार संबंधित नियोजन 
प्राधिकरणांचे म्हणणे घेऊन , त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे कलम १६२ ( १ ) नुसार प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे . 


ही सूचना , कामकाजाचे दिवशी एक महिन्याच्या कालावधीकरिता जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात उपलब्ध राहील . 

१ . 

विभागीय सहसंचालक , नगररचना , कोकण / पुणे / नाशिक / नागपूर / अमरावती / औरंगाबाद विभाग . 

२ . 

आयुक्त , सर्व संबंधित महानगरपालिका . 

३ . 


महानगर आयुक्त , सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे . 

४ . 

व्यवस्थापकीय संचालक , सिडको , सिडको भवन , सीबीडी बेलापूर , नवी मुंबई ४०० ६१४ . 

५ . 

उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लि . मुंबई . 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी , कोल्हापुर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण . 

७ . 

सर्व विशेष नियोजन प्राधिकरणे / नवनगर विकास प्राधिकरणे . 

ही सूचना शासनाचे www.maharashtra.gov.in ( कायदे / नियम ) या संकेतस्थळवर उपलब्ध राहील . 


१६ 


अ.क्र . 


( 8 ) 

१ 


तरतुद क्र . 


( २ ) 


१४.२.१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट- अ 


शासन नगरविकास विभाग सूचना क्रमांक टिपीएस -१८२० / ६८० / प्र.क्र .७४ / २० / नवि -१३ , 
दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ सोबतचे सहपत्र 


मंजूर UDCPR मधील 

विद्यमान तरतुद 
( ३ ) 

Kept in abeyance 


प्रस्तावित तरतुद 


( ૪ ) 


14.2.1.18 Notwithstanding anything contained in these 
Regulations , Business and Mercantile ( commercial ) premises shall 
be allowed over Metro station building proposed on any existing or 
proposed Development Plan / Regional Plan Road , subject to 
following conditions ; 


( a ) Admissibility . The width of existing or proposed development 
Plan / Regional Plan Road shall be 24 mt . and more . 


( b ) Permissibility . The users Mentioned under Business and 
Mercantile ( commercial ) buildings shall be permissible . Provided 
that car sales showroom , automobile repairs / services / vehicular 
servicing shop , LPG Godown , Trade or activity involving any 
kind of obnoxious , Hazardous inflammable , Non - compatible , 
Polluting Substances or process shall not be permissible in 
Business and mercantile use . 


( c ) Area . The footprint area of commercial premises shall not be 
more than floor area of Metro station is elevated , shall be 
equivalent to the floor area of Metro station building . 


( d ) FSI . The permissible Floor Space Indices for commercial 
premises including commercial development in the station 
building over the road having width 24 mt . or more and less 
than 30.00 mt . , shall be 3.50 & whereas station building over 
the road having width 30.00 mt . or more , shall be 4.00 . For FSI 
calculation , the net plot area of the road , over which the metro 
station is elevated , shall be equivalent to the floor area of Metro 
station building . 


No TDR shall be permissible for unconsumed FSI . 

( e ) Parking . The parking shall be provided as per the provisions 
of Regulation no.8.1 & 8.2 of principle DCPR . It can be provided 
within the radius of 500 mt . from Metro station . 


( f ) Height . The Height of building is allowed to the extent that is 
required to consume the maximum building potential , subject 
to other restrictions as per principle DCPR and prior approval 
of chief Fire officer . 


Marginal Distances - The minimum marginal distance of 4.50 mt . 
from the edge of the road , shall be kept from the footprint of the 
metro station . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


किशोर वि . गोखले , 

शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Madam Kama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 
dated 27th September 2022 


१७ 


NOTICE 

THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 1820 / 680 / C.R. - 74 / 20 / UD - 13.- Whereas , the Government of Maharashtra has 
sanctioned the Unified Development Control and Promotion Regulations ( UDCPR ) ( hereinafter 
referred to as " the said Regulations " ) for the state except Municipal Corporation of Greater 
Mumbai , other Planning Authorities / Special Planning Authorities / Development Authorities 
within the limits of Municipal Corporation of Greater Mumbai , MIDC , NAINA , Jawaharlal Nehru 
Port Trust , Hill Station Municipal Councils , Eco - Sensitive / Eco - Fragile region notified by MoEF 
and CC and Lonavala Municipal Council and Area under CIDCO's jurisdiction as Planning 
Authority , PCNTDA , MIHAN , MADC , MSRDC , in Maharashtra under the provisions of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) 
vide Notification No. TPS - 1818 / CR.238 / 18 / DP . and RP./Sec.37 ( 1AA ) ( c ) and sec . 20 ( 4 ) / UD - 13 , dated 
2nd December 2020 ; 


And whereas , to make applicable the Regulations for the area of CIDCO as Planning 
Authority , for the area of Pimpri - Chinchwad New Town Development Authority , for the area of 
Multi - Model International Hub Airport Notified area ( MIHAN ) , for Shirdi Airport Notified area 
of Maharashtra Airport Development Company Ltd. ( MADC ) as Special Planning Authority and 
for notified area of Maharashtra State Road Development Corporation as Special Planning 
Authority , the Government has published Notices under section 37 ( 1AA ) and section 20 ( 3 ) of the 
said Act , bearing No. TPS - 1818 / CR - 236 / 18 / Sec.37 ( 1AA ) and Sec.20 ( 3 ) / UD - 13 , dated 2nd December 
2020 and No.TPS - 1818 / CR - 236 / 18 / Sec . 20 ( 3 ) / UD 13 , dated 2nd December 2020 respectively along 
with directives under section 154 of the said Act , 1966 vide resolutions No.TPS - 1818 / CR - 236 / 18 / 
Sec . 37 ( 1AA ) and Sec . 20 ( 3 ) / UD - 13 , dated 2nd December 2020 and No. TPS - 1818 / CR - 236 / 18 / Sec.20 ( 3 ) / 
UD - 13 , dated 2nd December 2020 respectively ; 

And whereas , the provision relating to Transit Oriented Development for the Pune Municipal 
Area ( hereinafter referred to as " the said provision " ) has been kept in abeyance in the said . 
Regulations . 


And whereas , the Government is of opinion that , it is necessary to modify the said provision 
of the said Regulations as mentioned in Schedule - A appended with this Notice ( hereinafter 
referred to as " the said modification " ) ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred under section 37 ( 1AA ) of the said Act 
and all other powers enabling in that behalf , the Government hereby publishes a notice for inviting 
suggestions / objections from general public in respect to the said modification . Any objections / 
suggestions upon the said modification shall be forwarded , before the expiry of one month from 
the date of publication of this notice in Maharashtra Government Gazette , to the concerned 
Divisional Joint Director of Town Planning who is hereby authorised under section 162 ( 1 ) of the 
said Act as an Officer to hear objections / suggestions and say of concerned Planning Authorities , 
as applicable , and submit his report to the Government . 


This notice is kept for inspection to the general public in the following offices for the Priod 
of one month on all working days . 


1. The Divisional Joint Director of Town Planning , Konkan / Pune / Nashik / Nagpur / Amravati / 
Aurangabad . 

2. The Commissioner , All concerned Municipal Corporations . 


3. The Metropolitan Commissioners , All Metropolitan Regions Developments Authorities . 
4. Office of the Managing Director , CIDCO , CIDCO Bhavan , Belapur , Navi Mumbai . 

भाग एक ( को . वि.पु. ) – ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २० - २६ , २०२२ / आश्विन २८ - कार्तिक ४ शके १ ९ ४४ 


5. Office of the Vice Chairman and Managing Director , Maharashtra Airport Development 
Company Ltd. , 8th Floor , World Trade Centre , Mumbai - 5 . 


6. The Chief Executive Officer , Kolhapur Urban Area Development Authority , Kolhapur . 
7. All Special Planning Authorities New Town Development Authorities . 

This notice is also available on the Government website www.maharashtra.gov.in ( Acts / 
Rules ) . 


Sr. 

No. 

( 1 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ शके १ ९ ४४ 

Appendix - A 

Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notice bearing 
No. TPS 1820 / 680 / C.R.74 / 20 / UD - 13 , dated 27th September 2022 

Proposed provision 


Reg . Existing provision in 

No. 

sanctioned UDCPR 

( 2 ) 


1 14.2.1 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ अ 


( 3 ) 


Kept in abeyance 


( 4 ) 


14.2.1.18 Notwithstanding anything contained in these Regulations , 
Business and Mercantile ( commercial ) premises shall be allowed 
over Metro station building proposed on any existing or proposed 
Development Plan / Regional Plan Road , subject to following 
conditions ; 


१ ९ 


( a ) Admissibility - The width of existing or proposed development 
Plan / Regional Plan Road shall be 24 mt . and more . 


( b ) Permissibility - The users Mentioned under Business and 
Mercantile ( commercial ) buildings shall be permissible . Provided 
that car sales showroom , automobile repairs / services / vehicular 
servicing shop , LPG Godown , Trade or activity involving any 
kind of obnoxious , Hazardous inflammable , Non compatible , 
Polluting Substances or process shall not be permissible in 
Business and mercantile use . 


( c ) Area - The footprint area of commercial premises shall not be 
more than floor area of Metro station is elevated , shall be 
equivalent to the floor area of Metro station building . 


( d ) FSI - The permissible Floor Space Indices for commercial 
premises including commercial development in the station 
building over the road having width 24 mt . or more and less 
than 30.00 mt . , shall be 3.50 and whereas station building over 
the road having width 30.00 mt . or more , shall be 4.00 . For FSI 
calculation , the net plot area of the road , over which the metro 
station is elevated , shall be equivalent to the floor area of Metro 
station building . 


No TDR shall be permissible for unconsumed FSI . 

( e ) Parking - The parking shall be provided as per the provisions of 
Regulation no.8.1 and 8.2 of principle DCPR . It can be provided 
within the radius of 500 mt . from Metro station . 


( f ) Height - The Height of building is allowed to the extent that is 
required to consume the maximum building potential , subject 
to other restrictions as per principle DCPR and prior approval 
of Chief Fire officer . 


Marginal Distances - The minimum marginal distance of 4.50 mt . 
from the edge of the road , shall be kept from the footprint of the 
metro station . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KISHOR V. GOKHALE , 


Under Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ शके १ ९ ४४ 

सिंधुदुर्गनगरी नवनगर विकास प्राधिकरण , सिंधुदुर्गनगरी यांजकडून 

( महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदलाची सूचना ) 

66 

कमांक डेस्क -८ / मशा / प्राधि / आ.ब.भू.क्र . ८३ / २०२२. – सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्यालयासाठी नेमणेत आलेल्या “ सिडको ” या विशेष नियोजन 
प्राधिकरणाने मूळ अधिसूचित ४३०.३३ हेक्टर क्षेत्रासाठी तयार केलेल्या नियोजन प्रस्तावाना शासन नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना 
क्र . सीआयडी - १ ९९ २ / ४ ९ ३ / सीआर -७३ / ९ २ / युडी - १० , दिनांक १३ नोव्हेंबर १ ९९ २ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
( यापुढे उक्त अधिनियम असा उल्लेखिलेला ) चे कलम ४० ( ३ ) ( ड ) चे तरतुदीनुसार मंजूरी मिळालेली असून प्रस्ताव अंमलात आहे . या 
अधिसूचित क्षेत्रासाठी शासन , नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . टीपीएस -१ ९९ ७ / युओआर -६६ / सीआर ८७ ( एक ) आणि ( दोन ) / ९ ७ / युडी 
१२ , दिनांक २ एप्रिल १ ९९ ८ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ११३ ( १ ) नूसार नवनगरासाठी सिंधुदुर्गनगरी नवनगर विकास प्राधिकरण स्थापन झाले 
आहे . मंजूर नियोजन प्रस्तावाप्रमाणे भूखंड क्रमांक ८३ ऑरचर्ड या कारणासाठी आरक्षित आहे . 


२० 


संचालक , सूक्ष्म लघू व मध्यम उद्यम मंत्रालय , भारत सरकार , कुर्ला , मुंबई यांनी दिनांक १ ९ जुलै २०२२ तसेच दिनांक २० सप्टेंबर २०२२ चे 
प्रस्तावाने सिंधुदुर्ग येथे एम . एस . एम . ई . मंत्रालयाचे अंतर्गत तंत्रज्ञान केंद्राची स्थापना करणेकामी २० एकर जमीन / जागा मिळणेची विनंती केलेली आहे . 
सिधुदुर्गनगरी , नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील भूखंड क्र . ८३ हा ऑरचर्ड या प्रयोजनासाठी आरक्षित असून एकूण क्षेत्र १३.३७० हे . आर . इतके 
आहे . त्यापैकी ८ हेक्टर ( २० एकर ) क्षेत्र तंत्रज्ञान केंद्राची स्थापना करणेकामी देणेचे विचाराधीन आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सिंधुदुर्गनगरी , नवनगर विकास प्राधिकरणाने प्राधिकरणाच्या सभेतील ठराव क्र . २ , दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२२ ने मंजूर नियोजन 
प्रस्तावातील आरक्षणाच्या वरील प्रयोजनामध्ये व वापरामध्ये खालीलप्रमाणे बदल करणेसाठी कलम ३७ ( १ ) खालील फेरबदलाची कार्यवाही करण्याचे 
ठरविले आहे . 


आरक्षण क्रमांक 


८३ 


प्रयोजन 

ऑरचर्ड 


क्षेत्र ( हेक्टर ) 


१३.३७० 


सिंधुदुर्ग , 

दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ . 


प्रस्तावित बदल 

आरक्षण क्र . ८३ अ तंत्रज्ञान केंद्र ( प्रशासकीय ) 
पैकी ८ - ०० - ० हे . आर . 


त्याअर्थी , असे कळविण्यात येते की , ज्यांना अशा फेरबदलाबाबत सूचना अगर हरकती करावयाच्या असतील तर त्यांनी ही सूचना प्रसिद्ध 
झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या मुदतीत लेखी स्वरुपात खाली स्वाक्षरी करणा - याकडे सादर कराव्यात , म्हणजे सदर प्रस्ताव शासनाकडे 
मंजुरीसाठी पाठविण्यापूर्वी त्यांचा विचार करता येईल . 


वरील फेरबदल दर्शविणारा नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालय , मु . सिंधुदुर्गनगरी , प्राधिकरण शाखेमध्ये कार्यालयीन 
वेळेत ठेवणेत आला आहे . 


के . मंजुलक्ष्मी , 

अध्यक्ष , 

सिंधुदुर्गनगरी नवनगर विकास प्राधिकरण 
तथा जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ शके १ ९ ४४ 

- 

BY THE SINDHUDURGNAGARI NEW TOWN DEVELOPMENT AUTHORITY , 
SINDHUDURGNAGARI 


( Notice under 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966. ) 

No. Desk - 8 / Masha / Pradhi / R.C.P.N . 83 / 2022.- Whereas , the Government of Maharashtra , 
Urban Development Department vide notification No. CID.1992 / 493 / CR - 73 / 92 / UD - 10 dated 13th 
November , 1992 sanctioned the draft planning proposals prepared by City and Industrial 
Development Corporation of Maharashtra Limited as special planning Authority for the notified 
area admeasuring 430.33 hectors at Villages Oros ( BK ) Ranbambuli and Anav of Kudal Tahsil 
from Sindhudurg District , under clause ( d ) of sub section ( 3 ) of section 40 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 ( here in after referred to as the said Act . ) ; 


And Whereas , the Government of Maharashtra vide notification No. TPS - 1997 / UOR 66 / CR 
87 ( I ) and ( II ) / 97 / UD - 12 , dated 2nd April , 1998 has designated the above notified area as 
sindhudurgnagari New Town Development Authority ( here in after referred to as the said 
Authority ) ; 


And Whereas , the sanctioned planning proposals depicts site No.83 reserved for orchard . 
Director MSME DEVELOPMENT and FACILITATION OFFICE Government of India Kurla , 
Mumbai has requested to Transfer 8 Hector ( 20 acres ) of land from the above land for setting of 
Technology Center Under Ministry of MSME at Sindhudurg with the proposal dated 19th July 
2022 and dated 20th September 2022 ; 


And whereas , the said Authority has approved to modify the above purpose and as mentioned 
below under sub - section ( 1 ) of section 37 of the said Act vide it's Resolution No.2 dated 29th 
September 2022 ; 


Reservation 


83 


Purpose Area in ( Hector ) 

Orchard 


२१ 


13.370 


Proposed Change 

Site No.83A Technology Center 
( Administrative ) Part . 8-00-0 ha . 


Sindhudurg , 

Dated 30th September 2022 . 


Now , therefore , in pursuance of the sub section ( 1 ) of the section 37 of the said Act , the said 
Authority invites suggestions and objections from any person with respect of the proposed 
modification , not later than one month from the date of publication of this notice . The objections 
and suggestions should reach to the undersigned having his office at District head Quarter , 
Sindhudurg disttrict . 


A plan showing the proposed modification is kept in Pradhikaran Branch of Collector Office 
Sindhudurg , at Sindhudurgnagari during office hours for public inspection . 


K. MANJULEKSHMI , 
Chairman , 

Sindhudurgnagari New Town Development , 
Authority and Collector Sindhudurg . 


२२ 


आदेश 

क्रमांक १२४५ / पोउआ / दक्षिण / वा / २०२२. – जनतेस पोहचणारा धोका , अडथळा आणि गैरसोय टाळण्याकरिता आणि तसा निर्देश 
देण्याकरिता मी , प्रज्ञा जेडगे , पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , वाहतूक , मुंबई , मोटर वाहन अधिनियम -१ ९ ८८ चे कलम ११५ ( १ ९ ८८ चा नियम 
५ ९ ) व शासकीय अधिसूचना क्र . एमव्हीए ०५८ ९ / सीआर -१०६१ / टीआरए- २ , दिनांक १ ९ मे , १ ९९ ० या नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

क्र . १७३./पोउआ / दक्षिण / वा / २०२२ 


दिनांक १८ सप्टेंबर २०२२ रोजी मुस्लीम बांधवाच्या मोहरमच्या ४० व्या दिवसा निमित्त " चेलम ” ही मिरवणूक सांयकाळी १६.०० 
वा . काढण्यात येणार आहे . 


( अ ) दक्षिण वाहिनी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ शके १ ९ ४४ 

पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , वाहतूक , मुंबई यांजकडून 


सदरची मिरवणूक डोंगरी वाहतूक विभागाच्या हद्दीत मोगल मस्जिद येथून सुरू होऊन बाबुल्ला टँक क्रॉस लेन , रामचंद्र भट्ट मार्ग , 
सर जे . जे . जंक्शन येथून दक्षिण वाहिनीवरून , सर जे . जे . रोड , सोफिया जुबेर जंक्शन , नेसबिट जंक्शनवरून पुढे सरदार बलवंतसिंग धोदी 
ब्रिजमार्गे पुढे भायखळा वाहतूक विभागाच्या हद्दीत रहेमताबाद कब्रस्तान येथे समाप्त होणार आहे . 

डोंगरी वाहतूक विभाग 

वाहतूक वळविण्याची ठिकाणे 


( ब ) नूरबाग जंक्शन 


( क ) सर जे . जे . जंक्शन 


66 

दिनांक १८ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या " चेलम ” मिरवणुकीबाबत 


( ड ) सोफिया जुबेर जंक्शन 


: खडापारशी जंक्शनकडून नेसबिट जंक्शनकडे येणारी वाहतूक ही नागपाडा वाहतूक विभागाच्या 
हद्दीतच क्लेअर रोडमार्गे वळविण्यात येईल . 


: नूरबाग कडून सर जे . जे . जंक्शन कडे जाणारी वाहतूक ही डॉ . महेश्वरी रोड वरून वाडीबंदर 
जंक्शन पी . डिमेलो रोड मार्गे वळविण्यात येईल . 


: नागपाडा वाहतूक विभागाच्या हद्दीतील दोन टाकी जंक्शनकडून सर जे . जे . जंक्शनकडे येणारी 
वाहतूक डंकन रोडमार्गे वळविण्यात येईल . 


: नागपाडा जंक्शनकडून सोफिया जुबेर जंक्शनकडे येणारी वाहतूक नागपाडा वाहतूक विभागाच्या 
हद्दीतच डंकन रोडमार्गे वळविण्यात येईल . 


सदरची मिरवणूक सर जे . जे . रोडवर असेपर्यंत दक्षिण वाहिनीवरील वाहतूक बंद राहील आणि उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे पर्यायी 
मार्गावरून वळविण्यात येईल . तसेच उत्तर वाहिनीवरील वाहतूक नियमित सुरू राहील . 

सदर आदेश माझे सही शिक्यानिशी दिनांक १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहेत . 


प्रज्ञा जेडगे ( म.पो.से. ) , 

पोलीस उप आयुक्त , 
वाहतूक , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ शके १ ९ ४४ 

OFFICE OF THE DY . COMMISSIONER OF POLICE ( SOUTH ) , TRAFFIC , MUMBAI 

Order 


I.W. No.1245 DCP / Traffic / South / 2022 . In order to prevent danger , obstruction and 
inconvenience to the public , to so direct , I , Pradnya Jedge , Dy . Commissioner of Police ( South ) , 
Traffic , Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under Section 115 Motor Vehicles 
Act - 1988 ( Act No. 59 of 1988 ) read with Government Notification No. MVA 0589 / CR - 1061 / TRA - 2 
dated 19th May 1990 do hereby order as under . 

No. 173 / DCP / South / Tr / 2022 


CHEHELLUM PROCESSION - 18th September , 2022 

On 18th September 2022 , a procession of " Chehellum " for 40th day of Mohurram is scheduled 
from 16:00 hrs on following route . 


It will start from Moghul Masjid in Dongri Traffic Division - Babulla Tank Cross Lane 
Ramchandra Bhatt Marg - Sir J. J. Junction - Sir J. J. Road via South bound - Sofiya Zuber Junction 
Nesbit Junction and it will move terminate at Rahmatabad Kabrastan via Sardar Balwantsingh 
Dodhi Bridge in Byculla Traffic Division . 

DONGRI TRAFFIC DIVISION 

DIVERSIONS 


( A ) South Bound 


( B ) Noorbaug Junction 


( C ) Sir J. J. Junction 


२३ 


( D ) Sofiya Zuber Junction 


: All the traffic coming from Khadaparshi Junction towards 
Nesbit Junction , will be diverted to Clare road in Nagpada 
Traffic Division . 


: All the traffic coming from Noorbaug Junction towards 
Sir J. J. Junction will be diverted to Dr. Maheshwari Road 
Wadi Bunder Junction - P.D'mello Road . 


: All the traffic coming from Two Tanks Junction towards 
Sir J. J. Junction will be diverted to Duncun Road in Nagapada 
Traffic Division . 


: 


All the traffic coming from Nagpada Junction towards Sofiya 
Zuber Junction will be diverted to Duncun Road . 


All kind of traffic of South Bound of Sir J. J. Road will be diverted as above , till the procession 
will be on the same road . The North bound will not be affected . 

Issued under my seal and signature on the 17th September 2022 . 


PRADNYA JEDGE , 

Dy . Commissioner of Police ( South ) , 
Traffic , Mumbai . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 
ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ / आश्विन २८ कार्तिक ४ शके १ ९ ४४ 

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE RAILWAYS , MUMBAI 


Order 

No. CP / RLY / MUMBAI / PROHIBIT ACTS / 2022-18.- WHEREAS , I consider it necessary for 
the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . 
I Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub - section ( 1 ) , ( 2 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act 
XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00-01 hours of 21st September 2022 to 24-00 hrs . of 
5th October 2022 . 


1. ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
( violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

( b ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 


( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof . 

( e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music . 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other object 
or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway 
Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to 
over - throw the state . 


2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of 
the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police 
officer and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to 
the State Government . 


3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his 
duties , to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or 
Gurkhas or Chowkidars etc , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in 
length not exceeding 3 ½ feet . 

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 
( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not expired . 


5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by 
announcing the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as 
well as publishing through media . 

Given under my hand and Seal this 19th September 2022 . 


Mumbai . 

dated 19th September 2022 


QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 
Railways , Mumbai . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


